प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
कार्यालयातील आस्थापनेंतर्गत नियोजन शाखेतील 
योजनेतर योजनेखालील ४ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे क्र.कक्ष-३ /योजनेत्तर /प्र.क्र.१/१९-२०/१०२, दि.०२.०९.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्र. एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.५६/फ-४, दि.१६.०३.२०२२ 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि -२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८.०८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 
कार्यालयातील ३ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा एकूण ४ (चार) अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ 
ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत संदर्भ क्रमांक-२ येथील शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या 
कार्यालयातील ४ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. 
३. उक्त परिस्थितीत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य 
नागपूर यांच्या कार्यालयातील योजनेतर योजनेखालील ३ राजपत्रित व १ अराजपत्रित अशा एकूण ४ 
अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर मंजूरी वित्त विभाग शासन निर्णय 
क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ मधील अटी व शार्तीच्या अधिन राहून 
देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ महसूल व वन विभागाने संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 


निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या पदांचा समावेश आहे, या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४ 


8. 


सदरहू पदावर होणारा खर्च हा खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 


त्याखालील सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


षु : 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 


नागपूर या कार्यालयातील पदे 
प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) 
उपप्रधान शीर्ष ०१ वनीकरण 
गौण शीर्ष ००१ संचालन व प्रशासन 
०१ संचालन व प्रशासन 
उपशीर्ष (०१)(०१) मुख्य वनसंरक्षक (२४०६ ००२२) 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दि.१८.०८.२०२२ मधील तरतुदीनुसार विभागास असलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२६१४४५०३४०१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FORESTS 
VINAY AK SHASHIKANT 0७००० aan 
25 


4,20=4a1 06d8ae9dc6f9¢21243429b8a21e6762994d 1 ecl f8e4dbSefadd4 
b46f5991, pseudonym=74F 0E3B58617F3A42D 160E23E461C5362EF8CA44, 


J A K H A L E KA R rialNumber=7D6A60D038156E6E790DF 15F9D2E7618F71774B3A755DA77 
COBDEOFC621C1435, VINAYAK SHASHIKANT JAKHALEKAR 


सोबत प विवरणपत्र "अ" Date: 2022.09.26 14:46:54 +05'30 


प्रति: 


(वि.श.जाखलेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२ मुंबई/नागपूर. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

सर्व अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

ब-१ कार्यासन, फ-२ कार्यासन, फ-८ कार्यासन, फ-७ कार्यासन महसूल व वनविभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४ 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्रमांक:- एफएसटी-०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४, 
दि.२६.०९.२०२२ 
विवरणपत्र "अ' 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या कार्यालयातील 
आस्थापनेंतर्गत नियोजन शाखेतील २०२२-२०२३ मध्ये दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यत पुढे चालू 
ठेवण्यात आलेली राजपत्रित व अराजपत्रित अस्थायी पदांची यादी 


अस्थायी । स्तंभ क्रमांक ३ मधील पद/पदे ज्या शासकीय | स्तंभ क्र. 3 मधील पद/पदे 
पदांची 


पदांचे नाव 


आदेशान्वये निर्माण केली त्या आदेशाचा क्रमांक | २०२२-२०२३ यावर्षी ज्या 
आणि दिनांक शासकीय आदेशान्वये पुढे 
चाळू ठेवली होती त्याचा 
क्रमांक आणि दिनांक 


शा.नि.क्र.एफवायपी-१०७/२२५४९५/ एक्स, | शा.नि.क्र. एफएसटी- 
वनसंरक्षक दि.०१.०६.१९७४ वनसंरक्षक (माहिती व तंत्रज्ञान व | ०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४, 
(वनसंवर्धन) प्रसिध्दी) या पदाची श्रेणीवाढ शासन अधिसूचना | दि.१६.०३.२०२२ 

क्र. आयएफएस-२०११/प्र.क्र.१६५/एफ-७, 

दि.१६.०६.२०११ अन्वये मुख्य वनसंरक्षक 

अर्थसंकल्प व लेखापरिक्षा) अशी करण्यात आली 

होती. आता महाराष्ट्र शासन अधिसूचना W.IFS- 

२०१४/७३-९३/७-७ दि.३०.७.२०१४ अन्वये 

पूर्वीची मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प व 

लेखापरिक्षा) हे पद नोडल सेलकडे वळती करुन 

मुख्य वनसंरक्षक (वनसंवर्धन) करण्यात आलेले 

आहे. 


विभागीय वन शा.नि.क्र.एफडीएम-१०८६/१५०७२४२ प्र.क्र.४/ | शा.नि.क्र. एफएसटी- 
अधिकारी फ-३ दि.२२.८.१९८५ स.व.स. या पदाची श्रेणीवाढ | ०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४, 
शा.नि.क्र.एमएफएस-२००९/२०१३/प्र.क्र.२६४/फ- | दि.१६.०३.२०२२ 
८ दि.२२.१२.२०११ अन्वये विभागीय वन अधिकारी 
अशी करण्यात आलेली आहे. 


शा.नि.क्र.एफडीम-१०८२/६०५१७ दिनांक | शा.नि.क्र. एफएसटी- 
लेखापाल १८.०५.१९८२ ०२/२०/प्र.क्र.६९/फ-४, 
दि.१६.०३.२०२२ 


RRKKKREREKRERERK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


